सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. अनंत AAS सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., वाशिम, जि. वाशिम. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५८/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (ओ, 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन पत्र क्र.धोरण २०१५/प्र.क्र.९६/टेक्स-१(अ), दि. २१.१२.२०१८ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६ . 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 

५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६(१)/सूतगि/३०००/प्रती चाती 
प्रस्ताव/१२%/३००२/२०२४, दि. ०२.०४.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. 
स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात 
आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी 
सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच 
सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. तसेच संदर्भाधीन क्र. २ येथीळ शासन पत्र 
दि.२१.१२.२०१८ प्रमाणे शासनाने प्रतिचाती रू. ३०००/- कर्जावरील १२ टक्के पर्यंतचे व्याज या योजनेत, 
ज्या सहकारी सूतगिरण्या दि.३१.०३.२०१९ पर्यंत कर्ज मंजूर करून घेतील अशा सूतगिरण्यांचा MAA 
करण्यात येईल व दि.३१.०३.२०१९ पर्यंत कर्ज घेतलेल्या सूतगिरण्यांनाच पुढील ५ वर्ष व्याज सवलतीचा 
लाभ प्रदान करण्यात येईल. दि.३१.०३.२१९ नंतर कर्ज घेण्याऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना सदरहू 
योजनेचा लाभ प्रदान करता येणार नाही. असे नमूद करण्यात आले आहे. 


सदर झासन निर्णयास व पत्रास अनुसरुन अनंत शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वाशिम, जि. 
वाशिम या सूतगिरणीने बुलढाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. बुलढाणा, शाखा वाशिम या 
बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.४०.०० लाख कर्जावरील दि.१५.०२.२०१९ ते 
दि.१८.०६.२०१९ पर्यंत १२% प्रमाणे अश्शी एकूण व्याजाची रक्‍कम रु.१,५७,४५८/- इतक्या अनुज्ञेय 


व्याजाचे प्रदान बुलढाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. बुलढाणा, शाखा वाशिम या बँकेस 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या अनंत होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वाशिम, जि. वाशिम या सहकारी 
सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या 
रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी | चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात व्याजाची 
नाव संख्या | कर्ज घेतले | प्रमाणात कोणत्या | व्याजाची रक्‍कम रक्‍कम जमा 
होते वित्तीय व व्याजाचा करावयाची त्याचा 
काय? संस्थेकडून कालावधी तपशील 
असल्यास ' /रा.स.वि. नि. 
त्याची । कडून किती कर्ज 
परतफेड | घेतले आहे? व 
केली आहे | व्याजाचा दर 
का? 
1 १ | २ > | 8 | षु र 
Anant १०५६० | UT रु.४०.०० लाख | रु.१,५७,४५८/- | The Buldhana Arban 
Shetkari सूतगिरणीस | बुलढाणा अर्बन co-op. Kredit Socity 
Sahakari बिनव्याजी को-ऑप.क्रेडिट | (दि.१५.०२.२०१९ Ltd. Buldhana, 
Soot Girni कर्ज प्राप्त सोसायटी ते Shakha Washim 
Ltd. झालेले लि.बुलढाणा । दि.१८.०६.२०१९) | 26770050079029672 
Washim नाही. शाखा वाशिम IFSC Code- 
व्याज दर -१२% 
10॥1९0000104 
(रुपये एक लाख सत्ताव्वण्ण हजार चारशी अठ्ठाव्वण्ण फक्त) रु.१,५७,४५८/- 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 


परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन 2028-24 या 


आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 


२) मंजूर निधी- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ 


लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू 


नाही. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे 


संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 


रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 


करावे - लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 


घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 


प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्र्णावरील व्याज, 


२००- देशांतर्गत SAX RUAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 


वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१) भारित, ४५-व्याज या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 


५. आयुक्त, TAM, नागपूर यांनी अनंत होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वाशिम, जि. वाशिम 


या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या 


व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१,५७,४५८/- (रुपये एक लाख सत्तावण्ण 


हजार चारशे अठ्ठाववण्ण फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन 


उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद 


केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RIGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. 


सु.पु.पांगारकर, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 


- ४०००३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. श्रीकृष्ण 


पवार, उप सचिव (सुतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 


०३२ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आयुक्‍त 


(वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 


घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


८. सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाच्या दि. ०१.०४.२०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१९०२०४१६०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SHRIKRISHNA = कम 

BABURAO PAWAR 2 
(श्रीकृष्ण पवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, TAT, वस्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, बुलढाणा अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. बुलढाणा, शाखा वाशिम. 
१२) कार्यकारी संचाळक, अनंत शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वाशिम, जि. वाशिम. 

१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 

१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


